रेशीम संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील 
अस्थायी पदे  दि.०१.०९.२०२० ते 
दि.२८.०२.२०२१ पर्यंत पुढे सुरु ठेवण्यास 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. आस्था-१०२०/प्र.क्र.१८/रेशीम कक्ष 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १० सप्टेंबर, २०२० 


१) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. सीएसबी-१०९४/ (६१५३)/ उद्योग-५, 
दिनांक २७.०८.१९९७ 

२) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. रेशीम-१३०८/ प्र.क्र.३३/ रेशीम कक्ष, 
दिनांक २२.०३.२०११ 

3) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. रेशीम-१३११/ प्र.क्र.२१७/ रेशीम कक्ष, 
दिनांक २२.०३.२०१२ 

४) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. आस्था-१०२०/ प्र.क्र.१८/ रेशीम कक्ष, 
दिनांक २८.०२.२०२० 

५) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. पदनि-२०१६/ प्र.क्र.८/ १६/ आ.पु.क., दिनांक ३१.०८.२०२० 

६) संचालक, रेशीम संचालनालय, नागपूर यांचे पत्र क्र. रे/ कार्या-१/ आस्था-३/ अ.प.मु.वाढ/ 

२०/ २३८९, दिनांक ११.०८.२०२० 


शासन निर्णय :- 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या संदर्भिय दिनांक २७.०८.१९९७ रोजीच्या शासन 
निर्णयाद्वारे रेशीम संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली असून विविध आस्थापनातून रेशीम 
संचालनालयाकडे पदे वर्ग करण्यात आली आहेत. संचालक (रेशीम) यांच्या अधिनस्त असलेल्या ३७३ 
पदांच्या आढाव्यास उच्चस्तरीय समितीने मान्यता दिली असून याबाबतचे आदेश संदर्भिय दिनांक 
२२.०३.२०११ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात आले आहेत. तसेच, संदर्भिय दिनांक 
२२.०३.२०१२ च्या शासन निर्णयाद्वारे जव्हार, जि. पालघर येथे नव्याने जिल्हा रेशीम कार्यालय 
निर्मितीबरोबर नवीन ६ पदांना मंजूरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे रेशीम संचालनालयांतर्गत एकूण 
३७९ पदांचा आकृतीबंध आहे. त्यापैकी एकूण ३०३ पदे ही वेळोवेळी स्थायी करण्यात आली असून एकूण 
७६ पदे ही अस्थायी आहेत. सदर अस्थायी पदे दिनांक ०१.०३.२०२० ते दिनांक ३१.०८.२०२० पर्यंत पुढे 
सुरू ठेवण्यास संदर्भिय दिनाक २८.०२.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात आली आहे. 
आता, संचालक (रेशीम) यांच्या संदर्भिय दिनांक ११.०८.२०२० रोजीच्या पत्राद्वारे सदर ७६ अस्थायी पदे 
पुढे सुरु ठेवण्याबाबतचा प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. 


२. सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, 
यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु, ज्यांचा समावेहा आकृतीबंधात 
करण्यात आलेला नाही, Bal अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०९.२०२० ते 
दिनांक २८.०२.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार शासन निर्णय, वित्त विभाग, दिनांक 
३१.०८.२०२० द्वारे प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार रेशीम संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-१०२०/प्र.क्र.१८/रेशीम कक्ष 


सोबतच्या प्रपत्र "अ" मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण ५५ तांत्रिक पदे व प्रपत्र "ब" मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 
एकूण २१ अतांत्रिक पदे अश्शी एकूण ७६ अस्थायी पदे दिनांक ०१.०९.२०२० पासून दिनांक 


२८.०२.२०२१ पर्यंत पुढे सुरु ठेवण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. उक्त खर्च हा पुढील लेखाशिर्षाखाली त्या-त्या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 
मागणी क्रमांक : व्ही-२ 
मुख्य लेखाशीर्ष  : २४२५ सहकार 
गौण शीर्ष : ००१(०१(१३) रेशीम संचालनालय 
(२४२५ १३४१) (दत्तमत) 
४. Bt amen निर्णय, वित्त विभागाच्या संदर्भिय दिनांक ३१.०८.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे 


प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


द्‌. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९१०१४५६४४८६०२ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


a Digitally signed by Kishor Daulat Patil 
Ki $ hor D au | at DN: CN = Kishor Daulat Patil, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
. OU = Co Operation Marketing and Textile 
P all | Department 
Date: 2020.09.10 14:57:43 +05'30' 


(कि. दौ. पाटील) 


सहपत्र - WA “a” q “gq” कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत:- 
१) मा. मंत्री (वस्रोद्योग) / मा. राज्यमंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव. 
२) संचालक (रेशीम), रेशीम संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, प्रशासकीय इमारत क्र.२, ६ वा माळा, 


बी विंग, आयुक्‍त कार्यालय परिसर, सिव्हील लाईन्स,नागपूर-४४०००१ 


३) प्रधान महालेखापाल, महाराष्ट्र १- (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरिक्षा), मुंबई. 
४) महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरिक्षा), नागपूर. 


o~ 


५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, संबंधित जिल्हे. 


७ कार्यासन अधिकारी, (व्यय २/ अर्थसंकल्प-१३/ आ.पु.क.), वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
८) उपसंचालक, प्रादेशिक रेशीम कार्यालय, औरंगाबाद. 

९) सहायक संचालक, प्रादेशिक रेशीम कार्यालय, नागपूर/अमरावती/पुणे. 

qo) ud रेशीम विकास अधिकारी, श्रेणी-१/२ 

११) निवड नस्ती. 


) 
) 
) 
६) अवर सचिव (१७-स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-१०२०/प्र.क्र.१८/रेशीम कक्ष 


प्रपत्र-अ (तांत्रिक पदे) 


(शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.आस्था-१०२०/प्र.क्र.१८/रेशीम कक्ष, 
दिनांक : १० सप्टेंबर, २०२० सोबतचे सहपत्र) 


अ. पदनाम मंजूर पदे | स्थायी पदे | मंजूर पदांपैकी | मुदतवाढ 
क्र. अस्थायी पदे (३-४) | देण्यात 
येणारी पदे 
(9 (2) (3) (8) (५ () 
| a | संचालक | a 1 | Pp po 
२ | उपसंचालक २ १ १ १ 
३ | सहायक संचालक 8 2 2 2 
४ | रेशीम विकास अधिकारी १२ शि २ २ 
(श्रेणी-१) 
५ | रेशीम विकास अधिकारी २१ १७ ४ ४ 
(श्रेणी-२) 
६ | ज्येष्ठ तांत्रिक सहायक ५५ ४४ पै | १ ae q 
७ । ज्येष्ठ क्षेत्र - तथा -प्रयोगशाळा ३१ २५ & & 
सहायक 
८ | प्रयोग निर्देशक १४ zz q 3 3 
९ क्षेत्र सहायक ११४ ९१ २३ २३ 
१० | ० | रेअरींग ऑपरेटिव्ह & षु Pa f 4 
| 99 | १ | प्रयोगशाळा परिचर/ रेअरर्स | 9 é Q २ 
१२ । वीजतंत्री | 9 | q po | oo | 
१३ | यांत्रिकी शि १ Po po 
एकूण तांत्रिक पदे २७२ २१७ GY gy 


Digitally signed by Kishor Daulat Patil 


Kish or Dau lat DN: GN = Kishor Daulat Patil, C = IN, S 


= Maharashtra, O = Government Of 


. Maharashtra, OU = Co Operation 
P all | Marketing and Textile Department 
Date: 2020.09.10 14:58:06 +05'30' 


(कि. दौ. पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


प्रपत्र-ब (अतांत्रिक पदे) 


(शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.आस्था-१०२०/प्र.क्र.१८/रेशीम कक्ष, 
दिनांक : १० सप्टेंबर, २०२० सोबतचे सहपत्र) 


अ. पदनाम मंजूर पदे | स्थायी पदे | मंजूर पदांपैकी | मुदतवाढ देण्यात 
क्र. अस्थायी पदे येणारी पदे 
(३-४) 

(9 (2) (Y (8) (५ (दढ) 

१ | लेखाधिकारी १ 1 9 | fF oo i. 2 

2 | ज्येष्ठ अधीक्षक 2 [a ae q 

3 | अधीक्षक (लेखा व आस्था) ३ २ Le ae 

४ | ज्येष्ठ सहायक १६ 93 3 3 

५ | लिपिक-टंकलेखक १७ १४ ३ ३ 

६ । वाहनचालक १२ | 90 | २ २ 

७ | शिपाई/ पहारेकरी/ माळी/ ५६ ४५ शिंगी ११ 

मदतनीस/ सफाईगार 
एकूण अतांत्रिक पदे | 900 | ८६ २१ २१ 


Kishor Daulat 
Patil 


Digitally signed by Kishor Daula' 
DN: CN = Kishor Daulat Patil, C 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-१०२०/प्र.क्र.१८/रेशीम कक्ष 


Patil 


=IN,S= 


Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Co Operation 

Marketing and Textile Department 
Date: 2020.09.10 14:58:24 +05'30' 


(कि. दौ. पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


